अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
जळगांव व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत 
अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मुवाढ -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: १७/१०/२०२३ 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ - २०२३/प्र.क्र.५२/२२/लाक्षेवि आस्था, दि.२७/०४/२०२३. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१ /०८/२०२३ व 
दि.०६/०९/२०२३. 
३. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे पत्र जा.क्र. कडा/आ- 
१/२४१९/२०२३, दि.०९/०८/२०२३ व जा.क्र. कडा/आ- १/२९५३/२०२३, दि.०३/१०/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील 
नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगांव यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. 3 येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
७५ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र. ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन, अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 
यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ७५ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत 
विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ७५ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ 
साठी मुदतवाढ 
अ. वक नियत अस्थायी | रुपांतरीत अस्थायी | मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा 
कार्यालयाचे नाव 
क्र आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर मुदतवाढ मंजूर 
पदांची संख्या पदांची संख्या 
बि २ ३ [> | षु 
i लाभक्षेत्र विकास १७ 11 मागणी क्रमांक-आय-३ 
प्राधिकरण, जळगांव (विवरणपत्र-१) १) २७०५-लाभक्षेत्र विकास, 
८०, सर्वसाधारण 
(830) लाभक्षेत्र विकास 
२ | गिरणा पाटबंधारे २९४ 2G प्राधिकरण,जळगाव, 
विभाग, जळगांव (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र(५- | (००) 
(००)(०२) प्रशासकांची 
३ | जळगांव पाटबंधारे २७८ a5 आस्थापना (अनिवार्य) 
विभाग,जळगांव (विवरणपत्र -३) (विवरणपत्र-६ । (२७०५ ३६६७) 
२) मागणी क्रमांक-आय-३ 
रि धुळे पाटबंधारे ५९० २६ २७०१-मोठे व मध्यम 
विभाग, धुळे (विवरणपत्र-४) (विवरणपत्र-७) | पाटबंधारे, 
८०, सर्वसाधारण, 
००१,संचालन व प्रशासन 
०४,परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(१०) अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगाव (अनिवार्य) 
(२७०१ ९९६९) 
एकूण ११७९ ७५ 


अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ११७९ पदे 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ मंजूर पदांना 
ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या 
पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत, व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ७५ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत 
असेपर्यंत किंवा दि.२९/०२/२०२४ यापैकीजे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०९/२०२३ 
ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rat नसतील, 

तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधीळ घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 


करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क. 


दि.३१/०८/२०२३ व दि.०६/०९/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३१०१७१५०२३७०७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=327f48fc9 1 004ad3efSa6ebc89e6964b30682a84 1a4ee2d95624 


fca82a93ab47, 


pseudonym=559D761648C343639FA9065FA6BA391 1EAA576C1, 
serialINumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2CB501 
F8CAFE81 98EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 


Date: 2023.10.17 15:05:29 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र:- परिशिष्ट- “अ” व विवरणपत्रे १ते ७ 


प्रत- 


१. महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. वित्त विभाग, (व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

४. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव. 


त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
५. कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव/ कार्यकारी अभियंता, जळगाव पाटबंधारे 
विभाग, जळगांव/ कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे. 
६. जिल्हा कोषागार कार्यालय, जळगांव, 
७. कार्यासन अधिकारी, आ (प्रशि/अर्थ-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवड नस्ती/लाक्षेवि (आस्था) 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र. १०३/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १७/१०/२०२३ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव व प्रधिकरणातर्गंत ३ विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ साठी 


मुदतवाढ 
मा कार्यालयाचे नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी 2 
अ मुख्य SSNS व उपलेखा शीर्ष 
नाव आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील 
मुदतवाढ मंजूर मुदतवाढ मंजूर पदांची 
पदांची संख्या संख्या 
दिं २ ३ i= पु 
हि लाभक्षेत्र विकास १७ च मागणी क्रमांक-आय-३ 
प्राधिकरण, (विवरणपत्र-१) १) २७०५-लाभक्षेत्र विकास, 
जळगांव ८०, सर्वसाधारण 
(४३०) अधिक्षक अभियंता 
२ गिरणा पाटबंधारे २९४ २६ q प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
विभाग, जळगांव (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र(५- प्राधिकरण,जळगाव, 
(००) 
३ | जळगांव २७८ २३ (००)(०२) प्रशासकांची आस्थापना 
पाटबंधारे (विवरणपत्र -३) (विवरणपत्र-६) (अनिवार्य) 
विभाग,जळगांव (२७०५ ३६६७) 
०५ धुळे पाटबंधारे ५९० २६ २) २७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
विभाग, धुळे (विवरणपत्र-४) (विवरणपत्र-७) ८०, सर्वसाधारण, 
००१, संचालन व प्रशासन 
०४, परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(१०) अधीक्षक अभियंता 
व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगाव (अनिवार्य) 
(२७०१ ९९६९) 
एकूण ११७९ ७५ 
PRADNYASHYAM. {235 eres 
MESHRAM य चि 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
विवरणपत्र - ०१ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१०३/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि. १७/१०/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयाचे नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र पदाचे नाव अस्थायी प 
La अधिक्षक अभियंता व प्रशासक a ee 
2. | सहाय्यक अ.अ./उपविभागीय अभियंता २ 
३ | तहसिलदार 1 त१| 
४ | लेखाधिकारी 1१ | 
५ । अधिक्षक 1 प 
६ | प्रथम लिपीक a. 
सहाय्यक आरेखक Po 
लघुलेखक उच्चश्रेणी Pe 
9  । प्रमुख दप्तर कारकुन 1१ se 
ro वरिष्ठ लिपीक 1 प१| 
| तेव | कनिष्ठ लिपीक ३ 
१२ | टंकलेखक २ 
१३ | संगणक कार्यक्रम चालक 1 प१| 
१४ । नाईक Po 
एकुण Pw 
PRADNYA SHYAM ५५-00 0000 
MESHRAM जम 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०२ 
शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१०३/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि. १७/१०/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयांतर्गत 
गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव कार्यालयाचे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र पदाचे नाव अस्थायी पदे 
| 9 | सहा.अभि. श्रेणी (१/उप वि.अभि./अधि. २ 
2 | क. अ./झा. अ./स.अ.श्रेणी (2) Po 
3 | टंकलेखक षु 
४ | वाहन चालक ६ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक १९ 
६ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन ३५ 
७ | कालवा निरीक्षक १२० 
मोजणीदार 4Q 
संदेशक 1१ | 
| 9° | o | शिपाई १३ 
[ae कालवा चौकीदार २७ 
१२ । कालवा टपाली ३ 
एकुण २९४ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=: 


327f48fc91004ad3efSa6ebc8926964b30682a84 1a4ee2d95624fca82a93ab47, 


ps ym=559D761648C343639FA9065FAGBA391 1EAAS76C1, 
serial INumber=226F 0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2CB501F8CAFE8198EF7 
E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 
Date: 2023.10.17 15:06:37 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - 03 
शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१०३/२३/लाक्षेवि (आस्था) , दि. १७/१०/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयांतर्गत, 
जळगांव पाटबंधारे विभाग, जळगांव कार्यालयाचे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र पदाचे नाव अस्थायी पदे 

za कार्यकारी अभियंता a 

2 | सहा.अभि. श्रेणी (१/उप वि.अभि./अधि. ७ 

३ । क. अ./झा. अ./स.अ.श्रेणी (२) २३ 

४ | प्रथम लिपीक 1 प_| 

५ | विभागीय लेखापाल 1 ee 

६ | आरेखक Po 
सहाय्यक आरेखक a ae 
भांडारपाल 1१ 

९ | सहाय्यक भांडारपाल 1१ ee 

।_१०_ | वरिष्ठ लिपीक Po 

| 99 | कनिष्ठ लिपीक १६ 

१२ | टंकलेखक 

१३ | अनुरेखक g 

१४ | वाहन चालक 

१५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक १५ 

१६ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन 1 ee 

१७ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन २५ 

१८ । कालवा निरीक्षक ५६ 

१९ | मोजणीदार २८ 

२० | संदेडशक ७ 

२१ | नाईक 1 १ | 

२२ | शिपाई २४ 

२३ | चौकीदार ७ 

२४ | कालवा चौकीदार २१ 

२५ । कालवा टपाली ७ 
एकुण २७८ 

PRADNYA 5-॥॥॥ —_ Siete nomonaccormer 
MESHRAM ae 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०४ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१०३/२३, लाक्षेवि (आस्था), दि. १७/१०/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयांतर्गत 
धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे कार्यालयाचे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र पदाचे नाव अस्थायी पदे 
a | कार्यकारी अभियंता 1 प 
सहा.अभि. श्रेणी (१/उप वि.अभि./अधि. ९ 
क. S/T. अ./स.अ.श्रेणी (2) ३८ 
प्रथम लिपीक [-__ वै. _|| 
५ | विभागीय लेखापाल a | 
६ । आरेखक a 
७ | सहाय्यक आरेखक a 
भांडारपाल i ae 
सहाय्यक भांडारपाल Po 
| 9° | वरिष्ठ लिपीक १३ 
aah | कनिष्ठ लिपीक १९ 
१२ | टंकलेखक १२ 
१३ । अनुरेखक ८ 
१४ । वाहन चालक ९ 
१५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक २८ 
१६ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन Po 
१७ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन ५५ 
१८ | कालवा निरीक्षक १६० 
१९ | मोजणीदार ८० 
२० | संदेडक २० 
२१ | नाईक Po 
२२ | शिपाई ४१ 
२३ | चौकीदार ९ 
२४ | कालवा चौकीदार ६० 
२५ | कालवा टपाली २० 
एकुण ५९० 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
ण: GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


7 F48fc91 004ad3efSa6ebc89e6964b30682a84 1a4ee2d95624fca82a93ab47, 
648C343639F A9065F AGBA391 1EAAS76C 


\=559D761 I, 
serialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2CBS01F8CAFES198EF7E26E95 
6, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 


Date: 2023.10.17 15:07:29 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०५ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१०३/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि. १७/१०/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगांव 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 

rn | २ ३ aa 

चिं राजेंद्र मोहनसिंग महाले मजुर 39/90/2023 
2. | रंगराव धुडकू पाटील चौकिदार ३१/०५/२०२४ 
३ | श्रीमती शोभा विलास पाटील कारकुन ३१/०८/२०२४ 
४ | मोहम्मद युसुफ बागवान चौकिदार ३१/०१/२०२५ 
५ | शांताराम सुकदेव महाजन मजुर ३१/०५/२०२४ 
६ । नारायणरामा भोई मजुर २८/०२/२०२४ 
७ | दिनकर सांडु पाटील चौकिदार ३१/०५/२०२६ 
८ । विरभान ओंकार पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
९ । लक्ष्मण उत्तम पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
| qo | भाउुसाहेब विठठल पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
शिश १ | धनंजय भिमराव निकम मजुर ३०/०६/२०२६ 
१२ | नारायण hard पवार मजुर ३१/०५/२०२४ 
१३ | तुकाराम पिरा पाटील मजुर ३१/०१/२०२५ 
१४ । राजेंद्र शंकर पाटील मजुर ३०/०६/२०२५ 
१५ । राजेद्र अर्जुन पाटील मजुर ३१/०५/२०२९ 
१६ | राजेद्र शामसिग संर्यवंशी मजुर ३१/०५/२०२८ 
१७ । सिताराम दामु थोरे चौकिदार ३१/०५/२०२७ 
१८ । रमेश शालीग्राम पाटील मजुर ३०/०५/२०२७ 
१९ | अनिल भास्कर शिंपी fa aaah ३०/०८/२०२७ 
२० | केलास धोडु भाईटे बि.यंत्रचालक ३१/०३/२०२८ 
२१ | संजय सुखबीर वाल्मीकी जनरेटर ऑपरेटर ३१/१२/२०२४ 
२२ | रविंद्र रंगराव पाटील मजुर ३१/०१/२०२९ 
२३ | प्रभाकर दिनकर पाटील मजुर ३१/०१/२०२५ 
२४ । राजेंद्र हरी पाटील मजुर ३०/११/२०२६ 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव 


पदनाम 


सेवानिवृत्ती दिनांक 


बी 2 


3 


PB 


२५ | छोटु देवराम चौधरी 


चौकिदार 


३१/०३/२०२७ 


2g श्री.दत्तु भिका पाटील 


मजुर 


३१/०१/२०२६ 


एकूण 


२६ पदे 


PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=327f48fc9 1004ad3efSa6ebc89e6964b30682a84 1 a4ee2d95624fca82a9 
3ab47, pseudonym=559D761648C343639FA9065FA6BA391 1EAAS76C1, 
serialNumber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2CB501F8CAFE8 
198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 

Date: 2023.10.17 15:08:00 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०६ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 
कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, जळगांव पाटबंधारे विभाग,जळगांव 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१०३/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि. १७/१०/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. | कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
Fa | 2 3 PB 
Ea देविदास सुका पाटील मजूर ३१/०५/२०२४ 
२ | मधुकर परशुराम पाटील मजूर ३१/१२/२०२४ 
३ । युनुस खा मानखां तडवी मजूर ३०/०६/२०२८ 
४ | रविंद्र जगन्नाथ पाटील मजूर ३१/०३/२०२४ 
५ | उत्तमझिपरु सोनवणे मजूर ३१/०५/२०२४ 
६ | घेवर गिरधर पाटील मजूर ३१/०५/२०२५ 
७ | सुकलाल हरसिंग महाले मजूर ३०/०९/२०२३ 
८ | राजेंद्र जयराम वाघ मजूर ३०/०९/२०२३ 
९ | राजीव उमराव महाजन मजूर ३१/०५/२०२५ 
Es ० | भाईदास bard पाटील मजूर ३१/०५/२०२४ 
hae | बाळू बंडू न्हावी मजूर ३१/१०/२०२४ 
१२ | राजेंद्र गोविंदा पाटील मजुर ३०/११/२०२५ 
93. सुरेश राजाराम पाटील मजुर २८/०२/२०२७ 
१४ | पांडुरंग दगा पाटील मजुर ३१/०१/२०२५ 
१५ | गप्फार जुम्मा पिंजारी मजुर ३१/०१/२०२४ 
१६ | आधार पुंडलीक पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
१७ । संभाजी रावण पाटील मजुर ३१/०५/२०२७ 
१८ | प्रकाश सुका इंगळे मजुर ३०/०६/२०२६ 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. | कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 


| a | 2 3 PB 
१९ | शालीक किसन सोनवणे गणोरे ३१/०५/२०२४ 


२० | भुरा मोतिलाल पारधी मजुर ake lak 


२१ | गोपाळ चिंतामण पाटील मजूर ३१/०५/२०२६ 


२२ | रमेश गोविंदा पाटील मजूर ३१/१२/२०२३ 


२३ | शिवदास धनराज महाजन मजूर ३१/०५/२०२५ 


एकूण २३ पदे 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
> RA D N YA S H YA M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 

DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=327f48fc9 1 004ad3efS5a6ebc89e6964b30682a84 1a4ee2d95624fca8 

2a93ab47, pseudonym=559D761648C343639FA9065FA6BA391 1EAAS76C1, 


serialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2CB501F8CA 
FE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 
Date: 2023.10.17 15:08:33 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१०३/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि. १७/१०/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


विवरणपत्र - ०७ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 


कार्यालयाचे नावः- धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे 
रूपातंरीत अस्थाई आस्थापोवरील पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 

वि २ ३ 1 ४ | 

al विश्वास भास्कर पाटील मुकादम ३१/०५/२०२५ 
२ | रमेश रामचंद्र जाधव चौकीदार ३१/०५/२०२४ 
३ दिलीप विश्राम सोनवणे मजुर ३१/०५/२०२५ 
७ | रविंद्र आत्माराम पाटील मजूर ३१/१२/२०२४ 
५. अल्लाउद्दीन कुतुबुद्दीन मन्यार मजुर ३१/५/२०२४ 
६ । रज्जक हमीद मन्यार मजूर ३१/०५/२०२६ 
| संजय दिंगबर ब्राम्हणकर मजुर ३१/०५/२०२७ 
८ | एकनाथरामचंद्र निकम मजुर ses es 
९ शिवाजी पतींग पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
nae ० | रामदास हिलाल वाघ मजुर ३१/०५/२०२५ 
eal रतन बाजीराव पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
१२ | जगा विठ्ठल न्हावी मजुर ३०/०६/२०२५ 
१३ विलास बाबुराव जाधव मजुर ३०/०६/२०२९ 
१४ | दिवानजी फुलजी गावीत मजुर ३१/०५/२०२४ 
१५ | भरत आबल्या भिल मजुर ३१/०५/२०२७ 
१६ गिरधर वाल्मीक सुर्यवंशी मजूर ३१/१२/२०२६ 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.१०३/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 

१ | २ ३ 1 ४ | 

१७ । बापु दयाराम माळी मजुर ३१/०५/२०२८ 

१८ | संजय परशराम पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 

१९ | छोढुलाल बुला पाटील मजुर ३१/०५/२०२५ 

२० | भाईदास फिरंग्या पावरा मजुर ३१/०३/२०२६ 

२१ | गुलाब फिरंग्या पावरा मजुर ३१/०५/२०२७ 

२२ | भगवान सखाराम शिरसाठ मजूर ३१/०८/२०२६ 

२३ | भिला लाला सुर्यवंशी मजूर ३१/०५/२०२६ 

ay | हरीभिकामोरे चौकीदार ३१/१२/२०२६ 

२५ साहेबराव लोटन शिंदे मजुर ३१/०५/२०२४ 

२६ | भगवान दयाराम सोनवणे मजूर ३०/०४/२०२७ 

एकूण २६ पदे 

PRADNYA SHYAM i mn 
M ES H RA M seat =226F00033488A1C546030C101051COH7F7247A2CBSOIFACAFE8E 


Date: 2023.10.17 15:09:08 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


